पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शाहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी तेराव्या 
तिमाही हप्त्याचा निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी २०१९ 


| 
— 


१) झासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9१/विशा-४,दि.१७.९.२०१३ चे इरादा VA (Letter 
of Intent) 
२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विशा-४, दि.१४.१०.२०१३ 
३) महाराष्ट्र शासन आणि मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ 
रोजी झालेला करारनामा. 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ 
) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२.४.२०१८ 
) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र. ६४/विश्ा -३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 
७ उपमहाव्यवस्थापक, मे.बीएसएनएल, पुणे यांचे दि.०६.११.२०१७ रोजीचे पत्र. 
) संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.२५.०१.२०१९ रोजीचे पत्र व देयक. 
) मे. प्राईसवॉटरहाऊस कूपर्स कंपनी यांचा दि.०८.०२.२०१९ रोजीचा ई-मेल. 
qo) पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे दि.१२.०२.२०१९ रोजीचे पत्र. 


पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे अधिनस्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही 
प्रकल्प राबविण्याबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला दि.१७.९.२०१३ रोजी 
इरादापत्र (Letter of ॥॥(७॥1) देण्यात आले होते. संदर्भाधीन क्र. २ येथे नमुद गृह विभाग, शासन 
निर्णय दि.१४.१०.२०१३ अन्वये सदर प्रकल्पास व त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य रु. २२५ कोटी (रुपये 
दोनशे पंचवीस कोटी फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथे नमुद करारनाम्यानुसार सदरहू कंपनीला देय असणारी रक्‍कम 
एकरकमी देय न करता, पुढील ६ वर्षाच्या काळावधीमध्ये (म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर 
२०% आणि उर्वरित ८०% रक्‍कम २० समान तिमाही हप्त्यामध्ये) अदा करणे बंधनकारक आहे. 
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाले असुन सदर प्रकल्प 
दि.२७.१०.२०१५ रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला आहे. प्रकल्प सल्लागार, मे.पीडब्ल्युसी 
कंपनी यांनी संदर्भ क्र. ९ येथे नमुद दि.०८.०२.२०१९ रोजीच्या ई-मेल संदेशाद्वारे दिलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोळल->३ 


अहवालानुसार प्रकल्पाच्या झालेल्या कामाची एकूण किंमत रु.२१७,६०,५९,०५२/- (अक्षरी रुपये 
दोनशे सतरा कोटी साठ लाख एकोणसाठ हजार बावन्न फक्त ) एवढी असल्याचे मे.पीडब्ल्युसी 
कंपनीने प्रमाणित केले आहे. मे. अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. या कंपनीला पुणे सीसीटीव्ही 
प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी आजपर्यंत एकूण रु.१३९,३८,०८,९१२/- (अक्षरी रुपये एकडो 
एकोणचाळीस कोटी अडतीस लाख आठ हजार नऊशे बारा फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यात 
आली आहे. प्रकल्प सल्लागार,मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने पुणे हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या विनंती 
प्रस्तावातील (Request For Proposal) तरतुदी व सेवा कराराच्या अटी व शार्ती प्रमाणे 
दि.०८.०२.२०१९ रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार पुणे हाहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या 
कामासाठी तेराव्या तिमाही हप्त्याचे (11७671 Quarter) देयक म्हणून अदा करावयाच्या रु. 
८,४६,२३,४४२/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी सेहचाळीस ळाख तेवीस हजार Rat बेचाळीस)एवढया 
रकक्‍्कमेपैकी मे. अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. या कंपनीला रु. ६,९६,२३,४४२/- (अक्षरी रुपये 
सहा कोटी Bead लाख तेवीस हजार चारशे बेचाळीस wat) एवढी रक्‍कम व सदर 
प्रकल्पासाठी मे.बीएसएनएल कंपनीने पुरविलेल्या नेटवर्क कनेक्‍टीव्हिटीसाठी अदा करावयाची 
रुपये १,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लाख Had ) एवढी रक्‍कम अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड sex सीसीटीव्ही प्रकल्पाबाबत मे.अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस 
लि. आणि महाराष्ट्र शासन यांचे दरम्यान दि. २८.१०.२०१३ रोजी करार झाला आहे. सदर 
करारनाम्याच्या अनुषंगाने प्रकल्प सल्लागार, मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या 
अहवालानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी तेराव्या 
तिमाही हप्त्याचे (116811 Quarter) देयक म्हणून अदा करावयाच्या ८,४६,२३,४४२/- (अक्षरी 
रुपये आठ कोटी सेहचाळीस org तेवीस हजार चारशे बेचाळीस) एवढया रक्‍कमेपैकी मे. 
अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. या कंपनीला रु. ६,९६,२३,४४२/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी 
शाह्यात्रव लाख तेवीस हजार चारशे बेचाळीस war) एवढी रक्‍कम व सदर प्रकल्पासाठी 
मे.बीएसएनएल कंपनीने पुरविलेल्या नेटवर्क कनेक्‍टीव्हिटीसाठी अदा करावयाची रुपये 
१,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लाख wad ) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. सदरहू रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोलीस आयुकत, पुणे शहर यांना नियंत्रक 
अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास येत आहे. त्यांनी 
रु. ६,९६,२३,४४२/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी Tea लाख तेवीस हजार चारशे बेचाळीस फक्त) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोळल->३ 


एवढया रकमेचा धनादेश अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. कंपनीच्या कोटक महिंद्रा बँक, 
नरीमन पॉईन्ट शाखा, मुंबई यांचेकडील ESCROW Account No.02312436713, IFSC: 
KKBK0000958 या खात्यावर जमा करावा. तसेच रुपये १,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी पन्नास लाख फक्त) एवढया रकमेचा धनादेश॒ मे. बीएसएनएल कंपनीच्या 
आयसीआयसीआय बँक, शिवाजीनगर, पुणे या बँकेच्या खाते क्र.003905003534, 
IFSC:1CIC0000039 या खात्यावर जमा करावा. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील भांडवली 
खर्च, Loo इतर खर्च, (००)(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) योजनेतर 
योजना -५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ- 
३, दि.२.४.२०१८ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेलया अधिकारान्वये तसेच वित्त 
विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 
मधील वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व 
अनु.क्र. २७ अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर देयक पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या करारनाम्यात नमूद केल्यानुसार यासाठी लागू 
असलेल्या सर्व प्रचलीत कर व इतर वजाती वसूल करुन अदा करण्यात यावे. 


६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥ीकषीचा9$0[॥8.90/ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१७३६२४४२२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KAILAS ARJUN णा 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597c944f19a89f474e7b98a708cc03eb4 


6cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 


2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, ou=HOME DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 


Date: 2019.02.22 17:39:29 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोळल-३ 


४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे 

९. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड, पुणे 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

११. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

१२.आयुक्‍क्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४.मे.अळलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट 
हाऊस, She रेक्लेमेशन, एनसीपीए रोड, ब्लॉक ॥, नरीमन TSC, मुंबई-२१. 

१४५.वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१६.अवर सचिव, अर्थ-१,गृह विभाग. 

१७.निवडनस्ती, पोल-३. 


स 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


